शिक्षण विभागाच्या (नॉर्मल स्कूल) 
नावे असलेल्या बुलढाणा येथील 
जमीनीच्या ताबाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डायट २०१६ /प्र.क्र.४८/२०१६) प्रशिक्षण 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १२ जुले, २०१८ 
प्रस्तावना: 
सन १९८१ मध्ये शिक्षण व सेवायोजन विभागाचे विभाजन होऊन झालेय शिक्षण व उच्च तंत्र 
शिक्षण हे दोन विभाग निर्माण करण्यात आले. सदर दोन्ही विभागाकडे चिखली रोड जि.बुलढाणा 
येथील नजुल शीट नं. १७, प्लॉट नं. १/१ क्षेत्रफळ - ९०५८२ चौ. मी. १७ एकर व भारतीय स्टेट बँक 
शेजारी नजुल शीट नं. १० ए , प्लॉट नं. ५/१ , क्षेत्रफळ - १७९७९.३ चौ. मी. ५ एकर अशी एकूण २२ 
एकर जागा आहे. या जागेमध्ये जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यवसायिक विकास संस्था (DIECPD), 
सराव पाठझाळा अध्यापक महाविद्यालय व वसतिगृह आहे. या संपूर्ण २२ एकर जागेची नोंद “नॉर्मल 
स्कूलच्या” नावे आहे. चिखली रोड येथील १७ एकर जागेवरील नॉर्मल स्कूलच्या नावे असलेल्या 
जमीनीवरील इमारतींचे जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यवसायिक विकास संस्थेला (DIECPD), 2/3 व 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाला १/३ इमारत देण्यात आली आहे. सदर जागा जिल्हा शौक्षणिक 
सातत्यपूर्ण व्यवसायिक विकास संस्था, (DIECPD) बुलढाणा, यांच्या अधीनस्त आहे. 
तथापि, शिक्षण प्रशिक्षण वर्ग यांची गुणवत्ता व विकास यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ९.७.1.€ या 
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फ स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. मनुष्यबळ विकास 
मंत्रालयाने सर्व शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी Q.C.1 (Quality Control of India) या 
संस्थेच्या सहकार्याने प्रतिवर्षी M.A.S (Mandatory Affidavit System) अन्वये विविध घटकांच्या 
बाबतीत माहिती सादर करणे बंधनकारक केले आहे. 
सद्यस्थितीत सदर २२ एकर जागेची मालकी “नॉर्मल स्कूलच्या” नावाने असल्याने संस्थेस 
७.७.। मूल्यांकन व श्रेणी प्राप्त करण्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणून भारतीय स्टेट बँक 
शेजारी असलेली शिक्षण विभागाच्या ५ एकर जागेचा ताबा शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, 
बुलढाणा यांना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

भारतीय स्टेट बँक शेजारी असलेली नजुल शीट नं. १० ए , प्लॉट नं. ५/१ , क्षेत्रफळ - 
१७९७९.३ चौ. मी. या शिक्षण विभागाच्या (नॉर्मल स्कूल) च्या नावे असलेल्या ५ एकर जागेचा ताबा 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, बुलढाणा यांना देण्यास मान्यता देण्यात येत असून सदर जागा 
उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या नावे करावी, तसेच झालेय शिक्षण विभागाकडे चिखली रोड येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट २०१६ /प्र.क्र.४८/२०१६) प्रशिक्षण 


नजुल शीट नं. १७, प्लॉट नं. १/१ क्षेत्रफळ - ९०५८२ चौ. मी. या १७ एकर जागेची मालकी शिक्षण 


विभाग “नॉर्मल स्कूलच्या” नावे आहे. सदर जागा “नॉर्मल स्कूल” च्या नावा ऐवजी शालेय शिक्षण 


विभागाच्या नावावर करण्याबाबत आव्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०७१२१५२३११४०२१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, पवा 
Baban १000000. क 
Ranganath, ४४00 2712 


serialNum| ber=d2974b67a90018e618d5e1 00 


* 0382f063542cc3d866753cfd5a4ad652b1908, 
M all Baban Ranganath Mal 
De 2018.07.12 15:23:52 +05'30' 


(बी. आर. माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव,राजभवन Hoes, Aas. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 

अ.मु.स.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय मुंबई 
. मा.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा 

र. 
१०. 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, (विद्याप्राधिकरण) पुणे 


११. विभागीय शिक्षण उपसंचाळक अमरावती 

१२.प्राचार्य शासकीय अद्यापक महाविद्यालय बुलढाणा जि. बुलढाणा 
१३.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) बुलढाणा 

१४.प्राचार्य जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यवसायिक विकास संस्था (DIECPD) बुलढाणा 
१५.निवड नस्ती, प्रशिक्षण. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


